सन २०१९-२० मधील अर्थसंकल्पित 
तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. 
“राज्यातील अल्पमुदत सहकारी 
पतसंरचने अंतर्गत (STCCS) जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण 
करण्यासाठी अर्थसहाय्य” (२४२५ २५२४) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. SAT ०५१९/प्र.क्र.७३/२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 

१. सहकार, पणन व seam विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर 
१४०६/प्र.क्र.२४७/२-स दि.१७.०५.२००६ 

२. सहकार, पणन व gear विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर 
०३१३/प्र.क्र.१४४/२-स दि.५.०९.२०१४ 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा --प्रश्ञा ५, 
दि.१०.०५.२०१६ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१.०४.२०१९ 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.०७.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (510085) जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ २५२४) या योजनेअंतर्गत 
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले पीककर्ज ६ टक्के व्याजदराने उपलब्ध 
होण्यासाठी राज्य शासनाकडून २.५ टक्के व्याज परताव्याची रक्‍कम जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकांना मंजूर करण्यात येते. “राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पत संरचनेअंतर्गत 
(51005) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ 
२५२४)” या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
तरतुदीमधून निधी वितरीत करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (51005) जिल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ २५२४ या योजने अंतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात रू. ७८.०० कोटी एवढी मुळ तरतूद अर्थसंकल्पित केलेली 
आहे. या योजने अंतर्गत मुळ अर्थसंकल्पित निधीपैकी go टक्के निधी म्हणजेच रू.४६.८० 
कोटी (रू.सेहेचाळीस कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०५१९/प्र.क्र.9७३/२-स 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 
अन्वये उपरोक्त बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा क्र ३ व ४ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


3; वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा ५, दिनांक 

१०.५.२०१६ मधील परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ अन्वये 

उपरोक्‍त बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकात 

नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 

१) मंजूर निधी :- या योजनेसाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी एकूण रु. ७८.०० कोटी 
इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी चाळू आर्थिक वर्षात निधी वितरित केलेला नाही. 

२) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापासूनचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- लागू नाही. 

३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

४) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- लागू नाही. सदर योजनेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका लाभार्थी आहेत. 

५)बांधकाम विषयक प्रस्तांवाना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

६) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

७) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


५. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा 
अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. 


६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार (00) (१०७, 
सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य((२४२५२५२४) -३३ अर्थसहाय्य ", 
या लेखाशिर्षाखाळीलळ सन २०१९-२० या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०५१९/प्र.क्र.७३/२-स 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९, वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ अन्वये विभागास 
अधिकार प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे, या परिपत्रकातील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०९१४५४३५१४०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramesh Shankarrao_ ४: 


Shingte ह 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१ 


. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 

५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सवी 

६. कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (सहकार आयुक्‍्तांमार्फत) 
७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०. अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय मुंबई 
११. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


